लिपिक-टंकलेखक पदावरून सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नतीने 
दिलेल्या पदस्थापनेत बदल करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- एएससी-१५२२/प्र.क्र.२२९/का.१४अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ- शासन आदेश समक्रमांक दि.२८.०२.२०२३ 


आदेशा :- 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील खालील तक्त्यात नमूद केलेले लिपिक-टंकलेखक 
यांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना स्तंभ ७ 
मध्ये नमूद केलेल्या विभागात करण्यात आली होती. आता सदर आदेशामध्ये अंशात: बदल करून त्यांची सुधारीत 
पदस्थापना स्तंभ ८ मध्ये नमूद केल्यानुसार करण्यात येत आहे. 


अ. | श्री/ | लिपिक- | नियुक्ती | कर्मचाऱया | सध्याचा सहायक कक्ष सहायक कक्ष 
क्र. श्रीमती | टंकलेखकाचे | प्रवर्ग | ayat | विभाग अधिकारी पदावर । अधिकारी पदावर 
नाव पदोन्नतीनंतर सुधारीत 
पदस्थापनेचा विभाग | पदस्थापनेचा 
विभाग 
[a २ ३ | ४ षु & | ७ ८ 
णि श्रीमती | स्ने.द.फुटाणे | भज(क) | भज(क) | जलसंपदा | पर्यटन व सांस्कृतिक | जलसंपदा विभाग 
विभाग कार्य विभाग 


२. प्रस्तुतचे आदेश या आदेझाच्या दिनांकापासून लागू राहतील. 


3. याशिवाय संदर्भिय शासन आदेश दिनांक २८-०२-२०२३ मधील इतर अटी व शर्ती त्याच राहतील. 
8, सदर IRA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०४२४१५३९०८२६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VINAYAK 
BABURAO MANE 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, जलसंपदा विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 


२. सह/उप सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
३. संबंधित कर्मचारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
४. निवड नस्ती / का.१४अ, सग्रंहार्थ. 


